RNI No. MAHBIL/ 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय परवणी 


वर्ष ३, अंक ३३ ] 


गुरुवार , जुलै २० , २०१७/ आषाढ २९ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे ३६ , किंमत : रुपये ११ .०० 


असाधारण क्रमांक ४५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

___ आणि ज्याअर्थी, वसई तालुक्यातील शिवणसई ग्रामपंचायतीतील काजुपाडा पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वसई विभाग, वसई यांनी यासंदर्भात दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१४ रोजी शिवणसई ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा/ वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वसई तालुक्यातील शिवणसई ग्रामपंचायतीतील काजुपाडा येथे पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ. क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
पूर्वेस स .नं . ८० , ५० , ४९ 

मौजे उसगाव शीव 
पश्चिमेस स .नं . १४, १५ , ३३ 

मौजे चांदीप शीव 
दक्षिणेस स .नं . ९१ 

मौजे पेल्हार शीव 
उत्तरेस स. नं . ३४ , ८२ , ४१ 

मौजे भाताणे 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 
नवी मुंबई, 

- डॉ . जगदीश पाटील , 
दिनांक २० जुलै २०१७ . 

(१) 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


भाग एक ( को .वि . पु). - ४५ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै २०, २०१७/ आषाढ २९, शके १९३९ 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, वसई तालुक्यातील पोमण ग्रामपंचायतीतील डोंगरीपाडा पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १५ ऑगस्ट २०१५ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वसई विभाग , वसई यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ ऑगस्ट २०१५ रोजी पोमण ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा / वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


4 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वसई तालुक्यातील पोमण ग्रामपंचायतीतील डोंगरीपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील __ समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
पूर्वेस स. नं . १५२, १९३ 

पोमणगाव 
पश्चिमेस स.नं . २१२, २१७ 

भेंडीपाडा 
दक्षिणेस स.नं . १८६ , ३८४ 

साष्टीकरपाडा 
उत्तरेस स .नं . २२० , १९० 

पोमणगाव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


| 


- 


Y 


- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नवी मुंबई, 
दिनांक २० जुलै २०१७. 


डॉ. जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै २०, २०१७/ आषाढ २९, शके १९३९ 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा /कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, वसई तालुक्यातील टोकरे खैरपाडा ग्रामपंयातीतील सामंतपाडा पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १५ सप्टेंबर 
२०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वसई विभाग , वसई यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ सप्टेंबर २०१४ रोजी टोकरे खैरपाडा 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा/ वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वसई तालुक्यातील टोकरे खैरपाडा ग्रामपंचायतीतील सामंतपाडा येथे पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशिल तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
पूर्वेस स.नं . २७, २८ , २९ 

मौजे खार्डी 
पश्चिमेस स .नं . ११८ , ४५ 

शिरगाव शीव , फॉरेस्ट 
दक्षिणेस स . नं . ४६, ४७ 

टोकरेगाव 
उत्तरेस स .नं . ३९ , ३४ , ३६ 

दहीसर शीव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


| 


0 


0 


< 


| 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नवी मुंबई, 
दिनांक २० जुलै २०१७. 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


भाग एक ( को .वि . पु). - ४५ - १अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै २०, २०१७/ आषाढ २९, शके १९३९ 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

___ अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, वसई तालुक्यातील तिल्हेर ग्रामपंचायतीतील पलीपाडा पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ ऑगस्ट २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वसई विभाग , वसई यांनी यासंदर्भात दिनांक १२ सप्टेंबर २०१४ रोजी तिल्हेर ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा/ वस्ती/ पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वसई तालुक्यातील तिल्हेर ग्रामपंचायतीतील पलीपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशिल तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


0 


0 


0 


< 


अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
पूर्वेस स.नं . २६५ , २७३ 

मौजे धुमाळपाडा 
पश्चिमेस स .नं . २५४, २५५ 

फॉरेस्ट 
दक्षिणेस स .नं . २७८ , २५२ 

माळीवची शीव 
उत्तरेस 

स .नं . २६२, २६१ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 
नवी मुंबई , 

डॉ . जगदीश पाटील, 
दिनांक २० जुलै २०१७. 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै २०, २०१७/ आषाढ २९, शके १९३९ 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, वसई तालुक्यातील पोमण ग्रामपंचायतीतील भेंडीपाडा पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १५ ऑगस्ट २०१५ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 
___ आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वसई विभाग , वसई यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ ऑगस्ट २०१५ रोजी पोमण ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा / वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वसई तालुक्यातील पोमण ग्रामपंचायतीतील भेंडीपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशिल तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ .क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
पूर्वेस स. नं . ३४ 

डोंगरीपाडा 
पश्चिमेस स . नं . ७ / ६ 

मोरीगाव 
दक्षिणेस 

वन खात्याचा स .नं . ६६ 
उत्तरेस स. नं . ७ / १ 

कामणची शीव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नवी मुंबई, 
दिनांक २० जुलै २०१७. 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै २० , २०१७/ आषाढ २९ , शके १९३९ 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, वसई तालुक्यातील पारोळ ग्रामपंयातीतील डोंगरीपाडा पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वसई विभाग, वसई यांनी यासंदर्भात दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ रोजी पारोळ ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा/ वस्ती/ पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वसई तालुक्यातील पारोळ ग्रामपंचायतीतील डोंगरीपाडा येथे पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशिल तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
पूर्वेस स.नं . ६९, ६२ , ५३, ५४ 

पारोळगाव 
पश्चिमेस स .नं . १२१ 

फॉरेस्ट 
दक्षिणेस स .नं . ३१ 

माजिवली सिमा 
उत्तरेस स .नं . ११३ , १०२ 

तानसा नदी 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
नवी मुंबई, 

डॉ . जगदीश पाटील , 
दिनांक २० जुलै २०१७. 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


न राजपत्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै २०, २०१७/ आषाढ २९, शके १९३९ 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या- ५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, वसई तालुक्यातील आडणे भिनार ग्रामपंचायतीतील सातवीपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 
____ आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , वसई विभाग, वसई यांनी यासंदर्भात दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ रोजी आडणेभिनार ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा/ वस्ती/ पाड्याचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांची संबधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी, डॉ. जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वसई तालुक्यातील आडणे भिनार ग्रामपंचायतीतील सातवीपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ. क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
पूर्वेस स . नं . ३८ , ३९ , ४० 

मौजे भुतपाडा 
पश्चिमेस वन खात्याचा स . नं . २४४ 

मौजे डोकफोडेपाड 
दक्षिणेस स . नं . १७८ , २१८ 

मौजे आडणेगाव 
उत्तरेस वन खात्याचा स . नं . २४४ 

फॉरेस्ट 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 
कोंकण भवन, नवी मुंबई, 

डॉ . जगदीश पाटील , 
दिनांक २० जुलै २०१७. 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै २०, २०१७/ आषाढ २९, शके १९३९ 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील काजळी ग्रामपंचायतीतील पाटीलपाडा पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २९ मे २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डहाणू विभाग, डहाणू यांनी यासंदर्भात दिनांक २८ एप्रिल २०१५ रोजी काजळी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा / वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील , विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील काजळी ग्रामपंचायतीतील पाटीलपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास) 
पूर्वेस १६२, ९७, ११२, १६३ 

पारसपाडा हद्द 
पश्चिमेस १५३ 

डोंगरीपाडा हद्द 
दक्षिणेस १६० , १६२, १६१ 

पारसपाडा हद्द 
उत्तरेस ११५, ११४ , ११३, १०९ 

डोंगरीपाडा हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 
कोंकण विभाग, नवी मुंबई, 

डॉ . जगदीश पाटील, 
दिनांक २० जुलै २०१७. 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


0 


0 


< 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै २०, २०१७/ आषाढ २९, शके १९३९ 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 


___ अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येत ; 

आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील वरवाडा ग्रामपंचायतीतील पारसपाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१५ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २९ एप्रिल २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डहाणू विभाग, डहाणू यांनी यासंदर्भात दिनांक २९ एप्रिल २०१५ रोजी वरवाडा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा / वस्ती/ पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील वरवाडा ग्रामपंचायतीतील पारसपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ. क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
पूर्वेस १६७, १७७, २०१, २०२ 

सावरोली ग्रामपंचायत हद्द 
पश्चिमेस ९१, ९२ , ९३ , ९४ 

सागवाडी 
दक्षिणेस ७७, १९६, २२० , २२१ 

वन विभाग व तलासरी नगरपंचायत हद्द 
उत्तरेस ४७, ४९, २२७, २८ 

ब्राम्हणपाडा हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
कोकण विभाग , नवी मुंबई, 

डॉ . जगदीश पाटील, 
दिनांक २० जुलै २०१७. 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


&|or 


भाग एक ( को . वि . पु). - ४५ - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै २०, २०१७/ आषाढ २९, शके १९३९ 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील काजळी ग्रामपंचायतीतील डोंगरीपाडा पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २९ मे २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डहाणू विभाग , डहाणू यांनी यासंदर्भात दिनांक २८ एप्रिल २०१५ रोजी काजळी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा/ वस्ती/ पाड्याचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांचा उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील काजळी ग्रामपंचायतीतील डोंगरीपाडा येथे पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील 

समूह नंब | कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
पूर्वेस ८३, ६९, ८१ 

पारसपाडा हद्द 
पश्चिमेस १०५ , १०६, १०८ , १२९ 

डोंगर 
दक्षिणेस ११०, १६८ , ११९, १२० 

पाटीलपाडा हद्द 
१०० , १०१, १०३, १०९ 

अच्छाड हद्द . 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
नवी मुंबई , 

डॉ. जगदीश पाटील , 
दिनांक २० जुलै २०१७. 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग. 


|ourmrd 


उत्तरेस 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै २०, २०१७/ आषाढ २९, शके १९३९ ११ 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील वरवाडा ग्रामपंचायतीतील ब्राम्हणपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २५ जून २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डहाणू विभाग, डहाणू यांनी यासंदर्भात दिनांक २९ एप्रिल २०१५ रोजी वरवाडा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा/ वस्ती/ पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ. जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील वरवाडा ग्रामपंचायतीतील ब्राम्हणपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


| 


० 


w 


w 


< 


अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
पूर्वेस ४७, ४८ , ४९, १६६ 

जि . प . शाळा वरवडा ब्राम्हणपाडा 
पश्चिमेस १२ , १२५ , १८९ , १९२ 

गाव तलाव 
दक्षिणेस ४९ , १४७, १४८ , १४९ 

सागवाडी 
उत्तरेस १६७, १६८ , १८७, १९४ 

वन विभाग जंगल . 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
नवी मुंबई, 

डॉ. जगदीश पाटील , 
दिनांक २० जुलै २०१७. 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


भाग एक ( को .वि .पु). - ४५ -२अ 


या 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै २०, २०१७/ आषाढ २९, शके १९३९ 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५/ प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील वरवाडा ग्रामपंचायतीतील हिरडीपाडा पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबं नुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २४ जून २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डहाणू विभाग, डहाणू यांनी यासंदर्भात दिनांक २९ एप्रिल २०१५ रोजी वरवाडा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा/ वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील वरवाडा ग्रामपंचायतीतील हिरडीपाडा येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
पूर्वेस 

७१, १५, २, १८०, २०४ 
पश्चिमेस १०० , १११, १७६ , २१३ 

नदी 
दक्षिणेस ८७, ८८ , ९० , ९७ 

नगरपंचायत तलासरी व वन विभागाची 

हद्द 
उत्तरेस २०४, २०५ , २५१, १५२ 

कातकरी वस्ती. 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 
नवी मुंबई , 

डॉ . जगदीश पाटील , 
दिनांक २० जुलै २०१७. 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग. 


सागवाडी 


x 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै २०, २०१७/ आषाढ २९, शके १९३९ 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील डोंगारी ग्रामपंचायतीतील पाटीलपाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ६ सप्टेंबर २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 
____ आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डहाणू , विभाग डहाणू यांनी यासंदर्भात दिनांक २८ एप्रिल २०१५ रोजी डोंगारी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा / वस्ती/ पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांचा उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील डोंगारी ग्रामपंचायतीतील पाटीलपाडा येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
पूर्वेस ४०, ४१, ४२, ५८ 

विल्हातगांवची शीव 
पश्चिमेस ७४, ७३, ७१, ७० 

दुबळपाडा 
दक्षिणेस ७७ , ७६ , ६४, ६५ 

हरसोनपाडा शीव 
उत्तरेस ११, ०३, १० , ३९ 

आमगावची शीव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ठिकाण : कोकण भवन, नवी मुंबई , 
दिनांक : २० जुलै २०१७ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै २०, २०१७/ आषाढ २९, शके १९३९ 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील वरवाडा ग्रामपचायतीतील गुदंनपाडा पाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २५ जून २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डहाणू, विभाग डाहाणू यांनी यासंदर्भात दिनांक २९ एप्रिल २०१५ रोजी वरवाडा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्याचा उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


| 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील वरवाडा ग्रामपंचायतीतील गुदंनपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
पूर्वेस १८, १९, २१, ४६ 

सावरोली गावाची हद्द 
पश्चिमेस ३२ , ३३ , ५२, १६७ 

डोंगरभाग 
दक्षिणेस 

४५ , ४७, ४८ , ५१ 
उत्तरेस १४ , १५ , १६, १६६ 

वन विभाग जंगल 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 
ठिकाण : कोकण भवन, नवी मुंबई, 

डॉ . जगदीश पाटील, 
दिनांक : २० जुलै २०१७. 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


नदी 


< 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै २०, २०१७/ आषाढ २९ , शके १९३९ 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५/ प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील वरवाडा ग्रामपंचायतीतील डोंगरीपाडा पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २५ जून २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डाहाणू विभाग, डाहाणू यांनी यासंदर्भात दिनांक २९ एप्रिल २०१५ रोजी वरवाडा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील वरवाडा ग्रामपंचायतीतील डोंगरीपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
पूर्वेस १६६ , १६७, १९३ , १९९ 

वन विभाग जंगल 
पश्चिमेस २९ , २०७, २०८ , २१० 

आमगाव हद्द 
दक्षिणेस २१० , २१९ , २२० , २२१ 

गाव तलाव 
उत्तरेस 

२०० , २०१, २०२, २०३ . 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


| 


< 


| 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नवी मुंबई , 
दिनांक २० जुलै २०१७. 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै २०, २०१७/ आषाढ २९, शके १९३९ 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५/ प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील वरवाडा ग्रामपंचायतीतील पाटकरपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २४ जून २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डहाणू विभाग, डहाणू यांनी यासंदर्भात दिनांक २९ एप्रिल २०१५ रोजी वरवाडा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा / वस्ती/पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी, डॉ. जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील वरवाडा ग्रामपंचायतीतील पाटकरपाडा येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर/ कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
पूर्वेस 

१०५ , १०६, १०७, २१६ 
पश्चिमेस ९५, १०० , २१४ , २२६ 

फॉरेस्ट जंगल व ग्रा .पं . झरी हद्द 
दक्षिणेस ९९, १०० , २१४ , २२६ 

फॉरेस्ट जंगल 
उत्तरेस १०८ , १०९, ११०, १८२ 

आमगाव हद्दीवरील दगड खदान 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


नदी 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


नवी मुंबई , 
दिनांक २० जुलै २०१७. 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


भाग एक ( को .वि . पु) .- ४५ - ३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै २०, २०१७/ आषाढ २९, शके १९३९ 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील काजळी ग्रामपंचायतीतील पारसपाडा वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २९ मे २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डहाणू विभाग, डहाणू यांनी यासंदर्भात दिनांक २८ एप्रिल २०१५ रोजी काजळी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा / वस्ती/ पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील काजळी ग्रामपचंयातीतील पारसपाडा येथे पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


हद 


अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
पूर्वेस १७, १८ , १९ , २१ 

उपलाट हद्द 
पश्चिमेस ५० , ५१, ६० , ५२ 

पाटिलपाडा हद्द 
दक्षिणेस ४ , ५ , १० , १२ 

उपलाट हद्द 
उत्तरेस ४१, २७, २८ , २६ 

अच्छाड हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नवी मुंबई , 
दिनांक २० जुलै २०१७. 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


भाग एक ( को .वि . पु ). - ४५ - ३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै २०, २०१७/ आषाढ २९, शके १९३९ 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५/ प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील डोंगारी ग्रामपंचायतीतील विल्हातपाडा पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १० सप्टेंबर २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डहाणू विभाग , डहाणू यांनी यासंदर्भात दिनांक २८ एप्रिल २०१५ रोजी डोंगारी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा/ वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी, डॉ. जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील डोंगारी ग्रामपंचायतीतील विल्हातपाडा येथे पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
पूर्वेस २८ , २७, ३० , २९ 

आमगावची शीव 
पश्चिमेस १४ , १२ , १३ , ३ 

खराडपाडाची शीव 
दक्षिणेस ५७, ५६ , ६२ , ५५ 

झरीची शीव 
उत्तरेस २५ , २६, २७, ३७ 

आमगावची शीव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


| 


w 


< 


| 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नवी मुंबई , 
दिनांक २० जुलै २०१७. 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै २०, २०१७/ आषाढ २९, शके १९३९ 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील डोंगारी ग्रामपचायतीतील खोरीपाडा पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक ९ सप्टेंबर २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डहाणू विभाग , डाहाणू यांनी यासंदर्भात दिनांक २८ एप्रिल २०१५ रोजी डोंगारी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील डोंगारी ग्रामपंचायतीतील खोरीपाडा येथे पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
पूर्वेस २३, २२, २१, १९ 

विल्हातगावची शीव 
पश्चिमेस १०४ , १०६, १०७, १०८ 

हरसोनपाडा शीव 
दक्षिणेस ११, १२, १३, १४ 

झरीची शीव 
उत्तरेस २६, २७, २८ , २९ 

आमगावची शीव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 
नवी मुंबई, 

डॉ . जगदीश पाटील , 
दिनांक २० जुलै २०१७ . 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


our 


m 


भाग एक ( को .वि .पु). - ४५ -३अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै २०, २०१७/ आषाढ २९, शके १९३९ 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या- ५ /प्रशासन /गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील डोंगारी ग्रामपंचायतीतील शिपाईपाडा पाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ८ सप्टेंबर २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डहाणू विभाग, डहाणू यांनी यासंदर्भात दिनांक २८ एप्रिल २०१५ रोजी डोंगारी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील , विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील डोंगारी ग्रामपंचायतीतील शिपाईपाडा येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
पूर्वेस ७९ , ७७, ७५ , ६५ 

दुबळपाडा 
पश्चिमेस ४१, ४२ , ४३, ४७ 

घिमानीयाची शीव 
दक्षिणेस २९१, ११४, ५६, ५५ 

हरसोनपाडाची शीव 
उत्तरेस ८७, ८८ , ८२, ८० 

संभाची शीव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 
नवी मुंबई , 

डॉ . जगदीश पाटील , 
दिनांक २० जुलै २०१७. 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै २०, २०१७/ आषाढ २९, शके १९३९ 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील डोंगारी ग्रामपंचायतीतील दुबळपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ८ सप्टेंबर २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , डहाणू विभाग, डहाणू यांनी यासंदर्भात दिनांक २८ एप्रिल २०१५ रोजी डोंगारी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील डोंगारी ग्रामपंचायतीतील दुबळपाडा येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ . क्र . 


है 
| 
our 


हद्दीचे तपशील 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 
१८६, १८७, १८८ , १५९ 
१६५ , १६६ , १५० , १६० 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 

विलातगावची शीव 
शिपाईपाडा कंपनी 
हरसोनपाडाची शीव 
आमगावची शीव 


m 


१६६, १५२ 
१२६, १२४ , १२८ 


उत्तरेस 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 
नवी मुंबई, 

डॉ . जगदीश पाटील , 
दिनांक २० जुलै २०१७ . 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै २०, २०१७/ आषाढ २९, शके १९३९ 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील डोंगारी ग्रामपंचायतीतील चौकीपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ९ सप्टेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 
___ आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डहाणू विभाग , डहाणू यांनी यासंदर्भात दिनांक २८ एप्रिल २०१५ रोजी डोंगारी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा / वस्ती/ पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील डोंगार्रि ग्रामपंचायतीतील चौकीपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
पूर्वेस ११८ , १२० 

आमगावची हद्द 
पश्चिमेस ८९, ८४ , ८२ 

संभाची शीव 
३ दक्षिणेस १२५ , १२४ , १२३ 

हरसोनपाडाची शीव 
उत्तरेस २६ , ४८ , ४७, ४९ 

आमगावची शीव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


m 


w 


< 


नवी मुंबई , 
दिनांक २० जुलै २०१७. 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै २०, २०१७/ आषाढ २९ , शके १९३९ २३ 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील डोंगारी ग्रामपंचायतीतील रयातपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ८ सप्टेंबर २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 
___ आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डहाणू विभाग, डहाणू यांनी यासंदर्भात दिनांक २८ एप्रिल २०१५ रोजी डोंगारी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा / वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्याचा उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी, डॉ. जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील डोंगारी ग्रामपंचायतीतील रयातपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
पूर्वेस ८७, ८८, ९९ , १०० 

शिपाईपाडा कंपनी 
पश्चिमेस २८ , २७, १३, ०८ 

घिमानीयाची शीव 
दक्षिणेस १, २, ३, ४ 

हरसोनपाडाची शीव 
उत्तरेस २१ , २३, २४ , २५ 

संभाची शीव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
नवी मुंबई, 

डॉ. जगदीश पाटील , 
दिनांक २० जुलै २०१७. 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै २०, २०१७/ आषाढ २९, शके १९३९ 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील वरवाडा ग्रामपंचायतीतील पाटीलपाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २४ जून २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डहाणू विभाग, डहाणू यांनी यासंदर्भात दिनांक २९ एप्रिल २०१५ रोजी वरवाडा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा / वस्ती/ पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील वरवाडा ग्रामपंचायतीतील पाटीलपाडा येथे पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


ai 


नदी 


s 


n 


x 


अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
पूर्वेस ११३, ११२, १७६, १८० 

गाव तलाव 
पश्चिमेस 

१२०, १२६ , १२७, १८२ 
दक्षिणेस १०७, १०८ , १०९, १७८ 

जि . प. शाळा पाटकरपाडा 
उत्तरेस १२४ , १४६, १५१, २०५ 

डोंगरीपाडा लगतची मोठी नदी. 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेल्या क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 
नवी मुंबई, 

डॉ . जगदीश पाटील , 
दिनांक २० जुलै २०१७ . 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै २०, २०१७/ आषाढ २९, शके १९३९ २५ 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील डोंगारी ग्रामपंचायतीतील खराडापाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ६ सप्टेंबर २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डाहाणू विभाग , डाहाणू यांनी यासंदर्भात दिनांक २८ एप्रिल २०१५ रोजी डोंगारी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा / वस्ती/ पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील डोंगारी ग्रामपंचायतीतील खराडपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे ; 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


| 


अ. क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
पूर्वेस ६०, ६१, ८०, ८१ 

विलातगावची शीव 
पश्चिमेस ५० , ५१, ५२, ५४ 

पाटीलपाडा शीव 
दक्षिणेस ७२ , ७५ , ७७, ८३ 

खोरीपाडा शीव 
उत्तरेस ३४ , ३५ , ३६ , ३७ 

आमगावची शीव. 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळन उरलेल्या क्षेत्र मळ गाव म्हणन ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


< 


नवी मुंबई, 
दिनांक २० जुलै २०१७. 


डॉ. जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


भाग एक ( को. वि .पु) .- ४५ - ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै २०, २०१७/ आषाढ २९, शके १९३९ 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

__ अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील डोंगारी ग्रामपंचायतीतील हरसोनपाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १० सप्टेंबर २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 
____ आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डाहाणू विभाग, डाहाणू यांनी यासंदर्भात दिनांक २८ एप्रिल २०१५ रोजी डोंगारी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा / वस्ती/ पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील डोंगारी ग्रामपंचायतीतील हरसोनपाडा येथे पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ. क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
पूर्वस १८०, १८२, १८५, १८६ 

झरीची शीव 
पश्चिमेस २८१, २८२, २८३, २८८ 

गिरगावची शीव 
दक्षिणेस २१३, २१४ , २१५, २१६ 

झरीची शीव 
उत्तरेस १७०, १७१, १८९, २६७ 

पाटीलपाडा शीव . 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेल्या क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
नवी मुंबई, 

डॉ . जगदीश पाटील , 
दिनांक २० जुलै २०१७. 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै २०, २०१७/ आषाढ २९, शके १९३९ 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

__ अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५/ प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, वसई तालुक्यातील भाताणे ग्रामपचायतीतील थळयाचापाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वसई विभाग , वसई यांनी यासंदर्भात दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ रोजी भाताणे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबधीत नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी के 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी, डॉ. जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वसई तालुक्यातील भाताणे ग्रामपंचायतीतील थळयाचापाडा येथे पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
पूर्वेस स.नं . २५३, ४०६ 

आडणेगाव हद्द 
पश्चिमेस स .नं . १८७, १८३ 

भाताणे हद्द 
दक्षिणेस स . नं . ४३६, १७७ 

तानसा नदीपात्र 
उत्तरेस 

वन खात्याचा स .नं . १७० /१अ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


० 


० 


0 


|< 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नवी मुंबई, 
दिनांक २० जुलै २०१७. 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकणविभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै २०, २०१७/ आषाढ २९, शके १९३९ 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समह वस्ती / वस्त्यांचा समह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येत ; 

आणि ज्याअर्थी, वसई तालुक्यातील भाताणे ग्रामपंचायतीतील पाचरुखा पाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वसई विभाग, वसई यांनी यासंदर्भात दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ रोजी भाताणे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा 

मह / वस्त्यांचा समह यांची संबंधित नोंदणीकत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी, डॉ. जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वसई तालुक्यातील भाताणे ग्रामपंचायतीतील पाचरुखा येथे पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


m 


अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
पूर्वेस 

वन खात्याचा स.नं . १३९ 
पश्चिमेस स .नं . ४६, १७० , १२८ 

राष्ट्रीय महामार्ग क्र .८ 
दक्षिणेस स.नं . १३० , १४०, १२७ 

खंडेपाडा हद्द 
उत्तरेस 

वन खात्याचा स.नं . १७० /१अ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


|< 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नवी मुंबई, 
दिनांक २० जुलै २०१७. 


डॉ. जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै २०, २०१७/ आषाढ २९ , शके १९३९ 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, वसई तालुक्यातील मेढे ग्रामपंचायतीतील लेंडी पाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 
___ आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वसई विभाग , वसई यांनी यासंदर्भात दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१४ रोजी मेढे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा / वस्ती / पाड्याचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्याचा उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी, डॉ. जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वसई तालुक्यातील मेढे ग्रामपंचायतीतील लेंडी पाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम 
४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
पूर्वेस स .नं . ८७ 

लेंडी नाला 
पश्चिमेस स . नं . १९ 

करंजोण गाव हद्द 
दक्षिणेस स. नं . ३०, ३२ 

खैरपाडाची हद्द 
उत्तरेस स . नं . २३ 

मौजे आंबरभोई 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नवी मुंबई, 
दिनांक २० जुलै २०१७. 


डॉ . जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


भाग एक ( को .वि . पु) .- ४५ - ५ 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै २०, २०१७/ आषाढ २९, शके १९३९ 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, वसई तालुक्यातील मेढे ग्रामपंचायतीतील आंबोडे डोंगरीपाडा पाडा वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वसई विभाग, वसई यांनी यासंदर्भात दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१४ रोजी मेढे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील , विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वसई तालुक्यातील मेढे ग्रामपचंयातीतील डोंगरीपाडा येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम 
४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


m 


w 


W 


अ. क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
पूर्वेस स. नं . ३० 

आंबोडे गाव 
पश्चिमेस स . नं . ११ 

भिनार गाव 
दक्षिणेस स .नं . ४९ 

आंबोडे गाव रस्ता 
उत्तरेस स .नं . ४२ 

भिनार फॉरेस्ट 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


V 


| 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक २० जुलै २०१७. 


डॉ . जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै २०, २०१७/ आषाढ २९ , शके १९३९ ३१ 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, वसई तालुक्यातील पोमण ग्रामपंचायतीतील कारखानपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १५ ऑगस्ट २०१५ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी उप विभागीय अधिकारी, वसईविभाग , वसई यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ ऑगस्ट २०१५ रोजी पोमण ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांचा उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी मी डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वसई तालक्यातील गोमण ग्रामपचंयातीतील कारखानपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समह / वस्त्यांचा सम 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशिल तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ .क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
पूर्वेस स .नं . १५ 

कामण नदी 
पश्चिमेस स. नं . २५ 

गवळीपाडा, म्हसकीनपाडा 
दक्षिणेस स . नं . १६ , १७ 

कामण -भिवंडी रस्ता 
उत्तरेस स .नं . ३४ 

कामण शीव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेल्या क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 
कोकण भवन , नवी मुंबई, 

डॉ . जगदीश पाटील , 
दिनांक २० जुलै २०१७. 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


भाग एक ( को . वि .पु ). - ४५ - ५अ 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै २०, २०१७/ आषाढ २९, शके १९३९ 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, वसई तालुक्यातील तिल्हेर ग्रामपंचायतीतील कुवरपाडा पाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ ऑगस्ट २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 
आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , वसई विभाग, वसई यांनी यासंदर्भात दिनांक १२ सप्टेंबर २०१४ रोजी तिल्हेर ग्रामपंचायतीत 

मह / वस्त्यांचा समह यांची संबंधित नोंदणीकत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून वसई तालुक्यातील तिल्हेर ग्रामपंचायतीतील कुवरपाडा येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
पूर्वेस फॉरेस्ट 

मौजे पिंपळशेत 
पश्चिमेस स.नं . १८८ , १८७ 

मौजे तिल्हेरची शीव 
दक्षिणेस स .नं . १८६ 

मौजे खडकीची शीव 
उत्तरेस स.नं . १८७ 

मौजे खैरापाडा शीव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 
कोकण भवन , नवी मुंबई , 

डॉ . जगदीश पाटील, 
दिनांक २० जुलै २०१७. 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै २०, २०१७/ आषाढ २९, शके १९३९ 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, तलासरी तालुक्यातील डोंगारी ग्रामपंचायतीतील मानपाडा , पाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम, ४ प्रमाणे दिनांक ६ सप्टेंबर २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डहाणू विभाग, डहाणू यांनी या संदर्भात दिनांक २८ एप्रिल २०१५ रोजी डोंगारी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्याचा उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तलासरी तालुक्यातील डोंगारी ग्रामपंचायतीतील मानपाडा येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
पूर्वेस स .नं . १९, २० , २१ 

आमगावची शीव 
पश्चिमेस स. नं . १६ , १८ 

शिपाईपाडा कंपनी 
दक्षिणेस स.नं . २४, २३ 

खराडगावची शीव 
उत्तरेस स . नं . १९ 

आमगावची शीव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेल्या क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 
नवी मुंबई, 

डॉ . जगदीश पाटील, 
दिनांक २० जुलै २०१७. 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


|our 


m 


०| 


३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै २०, २०१७/ आषाढ २९, शके १९३९ 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

__ अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, डहाणू तालुक्यातील गंजाड ग्रामपंचायतीतील महालपाडा , पाडा वस्ती /पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २१ एप्रिल २०१५ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , डहाणूविभाग, डहाणू यांनी यासंदर्भात दिनांक २७ मे २०१६ रोजी गंजाड ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा / वस्ती / पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्याचा उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांना गाव 
घोषित करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून डहाणू तालुक्यातील गंजाड ग्रामपंचायतीतील महालपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
पूर्वेस 

३९ , ३७ 
पश्चिमेस 

३१, ३२ 
दक्षिणेस 

३३ , ३४, ३५ , ३० , ३६ 
उत्तरेस 

४० , ७ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेल्या क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
नवी मुंबई , 

डॉ. जगदीश पाटील, 
दिनांक २० जुलै २०१७. 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


I 
ai 


s 


n 


x 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै २०, २०१७/ आषाढ २९ , शके १९३९ 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- ५/ प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, डहाणू तालुक्यातील गंजाड ग्रामपंचायतीतील सोमनाथ - सोमनपाडा, पाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक २३ एप्रिल २०१५ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, डहाणू विभाग , डहाणू यांनी यासंदर्भात दिनांक २७ मे २०१६ रोजी गंजाड ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पाडा / वस्ती/ पाड्याचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्याचा उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून डहाणू तालुक्यातील गंजाड ग्रामपंचायतीतील सोमनाथ- सोमनपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह 
यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 
४७, ४८ , ४९, ५१, ३५ 
४२, ४१, ४०, ३९ 
२० , २१ , ३० 


दक्षिणेस 


उत्तरेस 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नवी मुंबई , 
दिनांक २० जुलै २०१७. 


डॉ . जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै २०, २०१७/ आषाढ २९, शके १९३९ 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या- ५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येत ; 

आणि ज्याअर्थी, डहाणू तालुक्यातील जामशेत ग्रामपंचायतीतील सावरपाडा, पाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २८ जुलै २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 
____ आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , डहाणू विभाग, डहाणू यांनी यासंदर्भात दिनांक २६ मे २०१६ रोजी सावरपाडा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा / वस्ती /पाड्याचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्याचा उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी, डॉ. जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून डहाण तालुक्यातील जामशेत ग्रामपंचायतीतील सावरपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
पूर्वेस स .नं . १५ , ३१ 

मौजे जामशेतची हद्द 
पश्चिमेस पारसवाडीचे स.नं . १, ४ , ५, ६, ७ 

मौजे जामशेतची हद्द 
दक्षिणेस पारसवाडीचे स.नं . ३३, ३४ , ३२ 

मौजे वसंतवाडीची हद्द 
उत्तरेस 

स. नं . १५ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


|o 


r 


mr 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नवी मुंबई, 
दिनांक २० जुलै २०१७. 


डॉ . जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


